Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १६ ] 

किंमत : रुपये १८.०० 
मंगळवार , जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १९४२ 

[ पृष्ठे ११ , 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 


वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 


क्रमांक २३४ - साप्रवि - अधि - २०२०. 


ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्याचप्रमाणात शहरातील वाहनांच्या संख्येत मोठ्याप्रमाणात 
वाढ होत आहे. परिणामी नागपूर महानगरपालिका शहरातील मार्केट परिसर, रहिवाशी, संकुल , औद्योगिक वसाहती येथील सार्वजनिक रस्त्यावरील 
वाहनांच्या पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे . नागरिकांकडून होत असलेल्या बेशिस्त पार्किंगमुळे वेळोवेळी वाहतुक कोंडी होत आहे . त्यामुळे 
नागपूर शहरात एखादी दुर्घटना घडल्यास आपातकालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाच्या वाहनांना रुग्णवाहीका वाहनांना व इतर घटकांना तातडीने 
पोहचवण्यास अडथळानिर्माण होत आहे. तसेच सर्वसाधारण वाहतुकीस व रहदारीस देखील अडथळा होत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होवू नये 
व वाहतूक सुरळीत रहावी या दृष्टीकोनातून नागपूर शहराच्या जनतेच्या सोयीकरीता ऑटोरिक्षा थांब्याचेठिकाण निश्चित करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४ ९ चे कलम २४३- अ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महानगरपालिका , नागपूर पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 


ना .- एक - अ -१ ( १५८३) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १९ ४२ 


नागपूर शहर महानगरपालिकेचे झोन क्रमांक १ ते १० चे क्षेत्रातील वाहतूक व रहदारीस अडथळा होवू नयेयाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या 
पुढील प्रमाणे यादितील नमूद ठिकाणी एकूण २५५ ऑटोरिक्षा थांबेकरिता थांबे निहाय नमूद संख्येनुसार ऑटोरिक्षा उभे करून ठेवण्याच्या किंवा 
थांबविण्याच्या जागा राखीव ठेवण्याचे या अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे 


अ.क्र . 


ऑटोरिक्षा थांबा ठिकाण 


मंजूर ऑटो संख्या 


वाहतूक परिमंडळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


सोमलवाडा, जयदुर्गा ट्रॅव्हल्स जवळ , नागपूर 


१५ 


सोनेगाव 


२ 


सोमलवाडा चौक , गांगुली भवन जवळ , नागपूर 


१३ 


सोनेगाव 


سه 


एच . बी . ईस्टेट , सोनेगाव तलाव जवळ , नागपूर 


१५ 


सोनेगाव 


४ 


सहकारनगर रेल्वे क्रॉसींग रोड , खामला बाजुला , नागपूर 


१० 


सोनेगाव 


५ 


स्नेहनगर लक्ष्मीनारायण सभागृह समोर, बस स्टॉप जवळ , नागपूर 


१० 


सोनेगाव 


६ 


अरूण कलोडे शाळेसमोर खामला शेवटचा बस स्टॉप , नागपूर 


१० 


सोनेगाव 


७ 


सोनेगाव 


सुभाषनगर ऑटो रिक्षा स्टॅन्ड शितला माता मंदीराचे 

बाजुला 
समाज भवन समोर , नागपूर 


८ 


हिंगणा टि पॉईन्ट प्रियदर्शनी होस्टेल समोर , नागपूर 


१५ 


सोनेगाव 


९ 


आकाश बिल्डींग बाजुला जयताळा रोड , सुर्वेनगर , नागपूर 


१० 


सोनेगाव 


१० 


१० 


सोनेगाव 


स्वावलंबीनगर भेंडे ले- आऊट शेवटचे बस स्टॉप , निवास रोडच्या बाजुला 
आऊटर रिंग रोड , नागपूर 


११ 


१० 


सोनेगाव 


महर्षी रौनक अर्पा. जवळ, जेतवन घरकुल वसाहतकडे जाणा- या कोप -यावर 
आऊटर रिंग रोड , नागपूर 


१२ 


स्नेह नगर बस स्टॅन्ड ॲदीदास शोरूम समोर , वर्धा रोड , 

नागपूर 


२५ 


सोनेगाव 


१३ 


श्रेयस बिल्डींग 

बाजूला , डॉ . अश्वीन इंगोले यांच्या घरासमोर कोतवाल 


सोनेगाव 


नगर नागपूर 


१४ 


बितोडे निवास समोर, खामला रोड , नागपूर 


सोनेगाव 


१५ 


२० 


सोनेगाव 


१६ 


दुर्गा मंदीर , प्रतापनगर सिमेंट रोड बाजूला, नागपूर 
रजत सभागृह 

फेन्डस ले - आऊट , राधेमंगलम चौक , रिंग रोड , नागपूर 
संभाजी चौक, आझाद हिंद बिल्डींग समोर ,रिंग रोड , नागपूर 


सोनेगाव 


१७ 


सोनेगाव 


१० 
१० 
१५ 
१० 


१८ 


गायत्री नगर बस स्टॉप जवळ , कॅफे 

एन . यु. समोर , 

नागपूर 


सोनेगाव 


१ ९ 


एन. आय. टी . गार्डन अक्षता अर्पा, बाजूला , प्रतापनगर रिंग रोड , नागपूर 


सोनेगाव 


२० 


त्रिमुर्ती नगर चौक , आंबेडकर अर्बन को - ऑप. बँक समोर , नागपूर 


یه 


सोनेगाव 


२१ 


७ 


सोनेगाव 


महाकाली अपा. समोर त्रिमुर्ती नगर धरमपेठ महिला बँक समोर विरूद्ध 
दिशेला, रिंग रोड , नागपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६ , शके १ ९ ४२ 


३ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२२ 


मंगलमुर्ती चौक , श्री . प्रसाद अर्पा. समोर , रिंग रोड , नागपूर 


१५ 


सोनेगाव 


२३ 


छत्रपती चौक , पार्कीग बोर्ड , इलेक्ट्रीक पोल जवळ , नागपूर 


६ 


सोनेगाव 


२४ 


जयताळा रिंग रोड मधुमालती अर्पा. समोर वीज खांब पासून ४० मीटर पुढे, नागपूर 


५ 


सोनेगाव 


२५ 


बजाजनगर चौक , अॅग्रीकल्चर कंम्पाऊंड जवळ , नागपूर 


२० 


सोनेगाव 


२६ 


सोनेगाव 


शंकरनगर सिमेंट रोड, डॉ . नटराजन हॉस्पीटल समोर 
एन. आय.टी. गार्डनजवळ , नागपूर 


२७ 


ऑरेंज सिटी समोर, सावरकरनगर चौक , नागपूर 


२३ 


सोनेगाव 


२८ 


लक्ष्मीनगर सिमेंट रोड 

बाजूला, नागपूर 


१० 


सोनेगाव 


२ ९ 


सदर 


३० 


५ 


सदर 


फ्रेन्डस् कॉलनी काटोल रोड गंगा सावित्री हॉल जवळ , नागपूर 
डब्ल्युसीएल . तेलंगखेडी रोड, हेलीपॅड कंपाउंड 
ईलेक्ट्रीक पोल ८३/२/१२ जवळ , नागपूर 
गिट्टीखदान सत्यनाराण गेट जवळ , नागपूर 


३१ 


१५ 


सदर 


३२ 


टी . व्ही . टॉवर सेमीनरी हिल्स , सिटी बसस्टॉपच्या बाजूला 


१० 


सदर 


अहबाब कॉलनी , डी . पी . जवळ , नागपूर 


१० 


सदर 


३३ 
३४ 


५ 


सदर 


तेलंगखेडी मंदीर रोड , दुध डेअरी समोर , नागपूर 
सेमिनरी हिल्स रोड , एलएडी मेन रोड गेट समोर , नागपूर 


३५ 


५ 


सदर 


३६ 


अवस्थीनगर चौक , जुना 

काटोल नाका रोड , नागपूर 


सदर 


१० 
१० 


३७ 


अनंतनगर बसस्टॉप सार्वजनिक मुतारी जवळ , नागपूर 


सदर 


३८ 


सदर 


जाफर नगर , सुराना विहार , तिरूपती अर्बन बँक समोर, 

नागपूर 
बोरगाव चौक , गोरेवाडा रोड, फुसे सदन समोर , नागपूर 


३ ९ 


१० 


सदर 


४० 


केटी नगर चौक , पायोनिर सनशाईन इमारत समोर , काटोल रोड , 

नागपूर 


५ 


सदर 


४१ 


आदिवासी वृंदावन कॉलनी, साईगजानन अपार्टमेंट समोर, नागपूर 


५ 


सदर 


हजारीपहाड मेघा गारमेंट्स दुकानासमोर, दोन्ही झाडाच्या मधात, नागपूर 


सदर 


४२ 
४३ 


व्हेटरनरी कॉलेज कंम्पाऊंडच्या भितीला 

लागून स्टॉपच्या 

बाजुला, नागपूर 


सदर 


१० 
१० 


४४ 


तेलंगखेडी हनुमान मंदिर जवळ पवन हॉटेल समोर, नागपूर 


सदर 


४५ 


१० 


सदर 


, 


टी . व्ही . टॉवर चौक , सेमीनरी हिल्स रोड , मिलीटरी कंपाऊंडजवळ 
( वायुसेना कंम्पाऊंड), नागपूर 
नविन काटोल नाका चौकाजवळ, श्री . अंबीका शांती निवास अपार्टमेंट समोर , नागपूर 


४६ 


७ 


सदर 


४७ 


एलएडी कॉलेज जंक्शन रोड , सेमिनरी हिल्स , नागपूर 


सदर 


४८ 


उत्कर्ष नगर च्या फलकाजवळ , नागपूर 


सदर 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १९ ४२ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ ९ 


एलआयसी चौक चर्चच्या बाजुला, नागपूर 


५ 


सदर 


५० 


छावनी दुर्गा मंदीर जवळ , नागपूर 


१० 


सदर 


५१ 


सदर अंजुमन बिल्डींग ( राजभवन मुतारी जवळ), नागपूर 


२० 


सदर 


५२ 


छावणी पोलीस चौक , बैरामजी टाउन रोडवर, नागपूर 


१० 


सदर 


५३ 


पुनम चेंबर पेट्रोल पंपचे बाजुला , नागपूर 


५ 


सदर 


५४ 


व्हिसीए ग्राऊंड, हेरीटेज जवळ , नागपूर 


५ 


सदर 


५५ 


मंगळवारी बाजार, निम चे झाडाजवळ , नागपूर 


५ 


सदर 


५६ 


गांधी चौक , सदर रोड क्रॉस रोडजवळ , गार्डनच्या उत्तर भागात , नागपूर 


१० 


सदर 


५७ 


न्याय मंदिर कलेक्टर गेट च्या पुढे, नागपूर 


सदर 


५८ 


हायकोर्ट मेन गेट जवळ , नागपूर 


सदर 


१० 
१० 
१० 
१० 


सि . के . 


नायडु 

चौक , आकाशवाणी भवन कंम्पाऊंड लगत , नागपूर 


सदर 


६० 


जयदेव बिल्डींग समोर , बैरामजी टाउन , नागपूर 


सदर 


६१ 


व्हि . सी . ए. ग्राउंड एगमार्क बिल्डींग कंम्पाउंड लगत , नागपूर 


१० 


सदर 


६२ 


जिल्हा परिषद गेटजवळ , रविभवन समोर , 

नागपूर 


१० 


सदर 


६३ 


मंगळवार बाजार रोड , नवी बस्ती, ताजुद्दीन बाबा दर्गाजवळ, नागपूर 


५ 


सदर 


६४ 


मंगळवार बाजार रोड , उत्कर्षबिल्डींगसमोर , क्लार्क टाउन , नागपूर 


सदर 


६५ 


लिबर्टी चौक जवळ एमईसीबी वाय पॉईन्ट ते लिबर्टी चौक दरम्यान बस स्टॉप जवळ, नागपूर 


५ 


सदर 


६६ 


झिंगाबाई टाकळी शेवटचा बस स्टॉप जवळ, नागपूर 


१० 


सदर 


६७ 


क्रिडा संकुल समोर , शिवाजी कॉम्पलेक्स कंम् पाउंड चे बाजुला , नागपूर 


५ 


सदर 


६८ 


गोरेवाडा गार्डन बसस्टॉप जवळ , नागपूर 


१० 


सदर 


६ ९ 


गोरेवाडा शेवटचा बसस्टॉप , रेनबो सुपर मार्केट समोर , नागपूर 


५ 


सदर 


७० 


मानकापुर, उषा मेमोरियल बिल्डींगसमोर , नागपूर 


सदर 


७१ 


फरसगेट महाजन भवन समोर , नागपूर 


५ 


सदर 


७२ 


पाटील ट्रेडर्स समोर जरीपटका रोड, नागपूर 


१० 


सदर 


७३ 


वर्मा लेआउट , हिल टॉप , शेवटचा बसस्टॉप, मिल्क पार्लर जवळ , नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


७४ 


भरतनगर वस्ती , अग्रवाल यांचे घराचे कंम्पाउंड जवळ , नागपूर . 


५ 


सिताबर्डी 


७५ 


रामनगर प्रभात हॉटेल , कर्नाटक हॉल समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


७६ 


रामनगर , एलआयटी रोड, शिवमंदिर मागे , गुप्ता यांचेबिल्डींग समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६ , 


शके १ ९ ४२ 


५ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७७ 


अंबाझरी टि पॉईंन्ट , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


७८ 


रविनगर बसस्टॉप संजय ट्रॅव्हल्स समोर , नागपूर 


२० 


सिताबर्डी 


७ ९ 


दंदे हॉस्पीटल समोर , रामनगर रोड , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


८० 


शंकरनगर सिमेन्ट रोड , डॉ . अयर यांचे हॉस्पीटल समोर , नागपूर . 


५ 


सिताबर्डी 


८१ 


भरतनगर ते रविनगर रोडवर , 

अग्रसेन छात्रावास समोर , 

नागपूर . 


१० 


सिताबर्डी 


८२ 


रविनगर ते लॉ कॉलेज रोडवर , गोमती छाया ईमारतीचे समोर , नागपूर . 


७ 


सिताबर्डी 


८३ 


रामनगर चौक , एनआयएफडी बिल्डींगचे बाजूला, पिंपळाचे झाडाखाली, नागपूर 


७ 


सिताबर्डी 


८४ 


गोकुळपेठ बाजार , मधुमाधव टॉवर समोर , पोल नं . एलआर ०२ , नागपूर . 


सिताबर्डी 


विजयानंद हाउसींग सोसायटी गेट , वर्धा रोड , नागपूर . 


सिताबर्डी 


८६ 


एमएलए हॉस्टेल गेट कंम्पाउंन्ड जवळ , नागपूर 


१० 
१० 
१० 


सिताबर्डी 


८७ 


वर्धा रोड जस्लीन कंम्पाउंन्ड जवळ , नागपूर 


सिताबर्डी 


८८ 


रेल्वे स्टेशन आतील भाग , नागपूर 


५० 


सिताबर्डी 


८ ९ 


मानस चौक , सरोदया बोडींग समोर 


सिताबर्डी 


९ ० 


धरमपेठ अजीत बेकरी, श्रीगणेश अपार्टमेंन्ट जवळ , नागपूर 


सिताबर्डी 


९ १ 


यशवंत स्टेडियम, धंतोली, जितेंद्र फरसाण समोर , नागपूर 


१० 
१० 
१० 
१० 
१० 


सिताबर्डी 


९ २ 


बँक ऑफ बडोदा , सिताबर्डी जवळ , नागपूर 


सिताबर्डी 


९ ३ 


भोले पेट्रोलपंप ,बंगला नं.७० जवळ , नागपूर 


सिताबर्डी 


९ ४ 


मातृसेवा संघ , समोर , अंबाझरी रोड , नागपूर 


२० 


सिताबर्डी 


९ ५ 


साल्फेकर पेट्रोलपंप समोर, झासीराणी चौक , नागपूर 


१४ 


सिताबर्डी 


९ ६ 


लोकमत चौक , सुंदर फर्निचर समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


९ ७ 


छत्रपती चौक , बलवंत अपार्टमेंन्ट समोर , नागपूर 


सिताबर्डी 


९ ८ 


आरटीओ ऑफिस , गिरीपेठ पोस्ट ऑफिस जवळ , नागपूर 


१० 

१० 
१० 


सिताबर्डी 


९९ 


रामदासपेठ मिडास हॉटेल समोर , नागपूर 


सिताबर्डी 


१०० 


अजनी रेल्वे स्टेशन , नागपूर 


४० 


सिताबर्डी 


१०१ 


व्हेरायटी चौक , शंकर भोजनालय समोर , नागपूर 


सिताबर्डी 


१०२ 


हिस्लॉप कॉलेज चौक जवळ, नागपूर 


सिताबर्डी 


१०३ 


जीपीओ चौक जवळ, नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


सिताबर्डी 


१०४ एनआयटी कॉम्पलेक्स ,सिताबर्डी 

नागपूर 
ना .- एक - अ -२ ( १५८३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


१०५ 


म्हाडा कॉलनी संकुल समोर , नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


१०६ 


माउंन्ट कार्मेल स्कुल , वर्धा रोड जवळ, नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


१०७ 


महाराजबाग पत्रकार कॉलनी जवळ, नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


१०८ 


सिताबर्डीब्रिज , सुंदर इंजिनियरींग समोर , नागपूर 


सिताबर्डी 


१० ९ 


मानस चौक , ऑटो बोर्ड बाजूला , लोहापुल , नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


११० 


छत्रपती चौक , ऑटो पार्किंग बोर्ड ईलेक्ट्रीक पोल जवळ, वर्धा रोड नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


१११ 


रहाटे कॉलनी, वर्धा रोड जवळ , नागपूर 


१५ 


सिताबर्डी 


११२ 


सिताबर्डी पोलीस लाईन समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


११३ 


धिरन कन्या स्कुल , झाशीराणी चौक , जवळ, नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


११४ 


धंतोली गार्डन , काने हॉस्पीटल जवळ, नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


११५ 


पंचशील चौक , नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


११६ 


सिताबर्डी पोलीस लाईन समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


११७ 


साल्फेकर पेट्रोलपंप समोर , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


११८ 


गोकुलपेठ बाजार , मधुमाधव टॉवर समोर, नागपूर 


सिताबर्डी 


११ ९ 


नागपूर रेल्वे स्टेशन आतील भाग , नागपूर 


५० 


सिताबर्डी 


१२० 


बँक ऑफ बडोदा, सिताबर्डी जवळ , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


१२१ 


१० 


सिताबर्डी 


मातृसेवा संघ , अंबाझरी रोड जवळ, नागपूर 
लोकमत चौक , सुंदर फर्निचर समोर, नागपूर 


१२२ 


१० 


सिताबर्डी 


१२३ 


अजनी रेल्वे स्टेशन , नागपूर 


४० 


सिताबर्डी 


१२४ 


व्हेरायटी चौक , शंकर भोजनालय समोर , नागपूर 


५ 


सिताबर्डी 


१२५ 


एनआयटी बिल्डींग समोर , मोरभवनचे बाजूने सिताबर्डी नागपूर . 


५ 


सिताबर्डी 


१२६ 


१० 


सिताबर्डी 


सिताबर्डी पोलीस स्टेशन ते मॉरिस टि पॉईन्ट या दरम्यान 
मेट्रोरेल्वे कंम्पाउंड लगत , नागपूर 


१२७ 


एनआईटी पार्किंग प्लाझा , महाराजबाग रोड जवळ , नागपूर 


१० 


सिताबर्डी 


१२८ 


३० 


सिताबर्डी 


अजनी रेल्वेस्टेशन समोरील मार्गाचे पलीकडील मार्गाचे लगत , अजनी 
ओव्हर ब्रिज ते काँग्रेसनगर या दरम्यानचेमार्गावर , नागपूर 


१२ ९ 


१० 


सिताबर्डी 


यशवंत स्टेडियम चे अपोजीट मुंजे चौक ते मेहाडिया चौक या दरम्यान 
मुंजे चौक नाल्याचे पलीकडे रस्त्याचे लगत , नागपूर 
बँक ऑफ बडोदा,सिताबर्डी, नागपूर 


१३० 


१० 


सिताबर्डी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६ , शके १९ ४२ 


७ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१३१ 


गांधीबाग अन्नापुर्णा हॉटेल जवळ , नागपूर 


२० 


कॉटन मार्केट 


१३२ 


स्कायलार्क होटल सी.ए. रोड जवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१३३ 


तिननल चौक आशु हलवाई जवळ , नागपूर 


०३ 


कॉटन मार्केट 


१३४ 


मेयो हॉस्पीटल मुख्य प्रवेशद्वार जवळ , नागपूर 


१५ 


कॉटन मार्केट 


१३५ 


सिटी पोस्ट ऑफीस टावरी शॉप समोर , नागपूर 


०५ 


कॉटन मार्केट 


१३६ 


दोसर भवन चौक रहमान ऑटो लाईन पोल नं . ईडी/ ०५ जवळ , नागपूर 


०५ 


कॉटन मार्केट 


१३७ 


सेवा सदन बिल्डींग सी . ए. रोड जवळ , नागपूर 


१० 


कॉटन मार्केट 


१३८ 


बोरीयापुरा गरिब नवाज मस्जिद पोल नं . बी.पी.-१ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१३९ 


कॉटन मार्केट 


मोमीनपुरा रिसालदार आखाडा समोर , नागपूर 
टिमकी चौक दिपक फुटवेअर समोर, नागपूर 


१४० 


०३ 


कॉटन मार्केट 


१४१ 


गोळीबार चौक राजेश ऑप्टीकल समोर , नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१४२ 


इतवारी टांगा स्टॅन्ड रतन मार्केट समोर, नागपूर 


०५ 


कॉटन मार्केट 


१४३ 


मोहम्म्द अली सराय समोर मोमीनपुरा, नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१४४ 


जागनाथ बुधवारी , शासकीय रुग्णालय जवळ , नागपूर 


५ 


१४५ 


मस्कासाथ रोड , भोला शाह पान महल , ट्रान्सफॉर्मरच्या 

बाजुला, नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१४६ 


मस्कासाथ चौक झाडाजवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१४७ 


सोना रेस्टॉरेन्ट चौक , ट्राफीक बुथच्या बाजुला, नागपूर 


३ 


कॉटन मार्केट 


१४८ 


नंगापुतला चौक , पो . स्टे . भितीजवळ, नागपूर 


3 


कॉटन मार्केट 


१४ ९ 


मातृसेवा संघ, महाल जवळ, नागपूर 


१० 


कॉटन मार्केट 


१५० 


प्रितम हॉटेल , अग्रसेन चौक जवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१५१ 


आयाचित मंदीर महाल जवळ, नागपूर 


१० 
१० 
१० 


कॉटन मार्केट 


१५२ 


नरसिंग टॉकिज, महाल जवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१५३ 


झेंडा चौक , नटराज टॉकीज जवळ , नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१५४ 


चिटणीस पार्क , चौक जवळ , नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१५५ 


मेंहदी लॉन चे बाजुला सी . पी . अॅन्ड बेरार कॉलेज समोर , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१५६ 


अप्सरा चौक कोतवाल पुतळा जवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१५७ 


एस . टी . स्टॅन्ड , गणेशपेठ जवळ , नागपूर 


४० 


कॉटन मार्केट 


१५८ 


टिळक पुतळा, महाराष्ट्र 

बँक समोर गांधी सागर तलाव , नागपूर 


१० 


कॉटन मार्केट 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


१५ ९ 


रेल्वे स्टेशन , पुर्व गेट , संत्रा मार्केट जवळ , नागपूर 


२० 


कॉटन मार्केट 


१६० 


जयश्री टॉकीज कॉटन मार्केट जवळ , नागपूर 


१० 


कॉटन मार्केट 


१६१ 


कॅपीटल होटल सी . ए. रोड जवळ , नागपूर 


१२ 


कॉटन मार्केट 


१६२ 


मॉडेल मिल चौक जवळ , नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१६३ 


गांधीसागर तलाव टाटा पारसी शाळा जवळ , नागपूर 


१० 


कॉटन मार्केट 


१६४ 


आर्य समाज मंदीर जवळ सी . ए. रोड ओपन मार्केट मधे ,नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१६५ 


शिवराज हॉटेलचे बाजुला सी . ए. रोड , नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१६६ 


रेल्वे स्टेशन, पुर्व गेट पोलीस चौकी, नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१६७ 


बस स्टॅन्ड एंन्ट्री गेटच्या बाजुला नागपूर 


कॉटन मार्केट 


१६८ 


आर्शिवाद टॉकीज ट्रॅव्हल्स गेट बाजुला , नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१६ ९ 


विदर्भ बाजार गेटच्या समोर, नागपूर 


५ 


कॉटन मार्केट 


१७० 


इंदोरा चौक पोलीस क्वॉर्टर चे समोर कमाल चौक रोड येथिल बाजुला, नागपूर 


३ 


लकडगंज 


१७१ 


कमाल चौक 


सुगतनगर बुक 

डेपो जवळ , नागपूर 


७ 


लकडगंज 


१७२ 


आवळेबाबु चौक आंबेडकर स्मारक जवळ , नागपूर 


१० 


लकडगंज 


१७३ 


वैशाली नगर चौक , सुखवती अपार्टमेंट जवळ , नागपूर 


लकडगंज 


, 


१७४ 


मेहंदीबाग कॉर्नर रोड , 


गुरुकृपा अपार्टमेंन्ट 


जवळ , नागपूर 


लकडगंज 


१७५ 


मेहंदीबाग कॉर्नर रोड गुरुकृपा अपार्टमेंन्ट समोर आतल्या रोडवर , नागपूर 


५ 


लकडगंज 


१७६ 


५ 


लकडगंज 


राणी दुर्गावती चौक, देशी दारु दुकाना समोर , नागपूर 
रजा पॅलेस , पंचशील नगर रोड , ताजनगर टेका जवळ , नागपूर 


१७७ 


१० 


लकडगंज 


१७८ 


बारसेनगर घाट , चारखंबा , पंचशीलनगर रोड डी . पी . जवळ, नागपूर 


१० 


लकडगंज 


१७९ 


इतवारी जुना मोटर स्टॅण्ड , डी . पी. नं . जीआर/ ४१ जवळ , गंगाजमुना रोड , नागपूर 


३ 


लकडगंज 


१८० 


इतवारी रेल्वे स्टेशन , नागपूर 


१० 


लकडगंज 


१८१ 


शांतीनगर एन . एम . सी . गार्डन समोर जुना कामठी रोड, नागपूर 


३ 


लकडगंज 


१८२ 


शांतीनगर कब्रस्थान चौक रोड, जुना कामठी रोड पोल नं . आयआरडीपी २/६, नागपूर 


१० 


लकडगंज 


१८३ 


शांतीनगर मेडीसीन फॅक्ट्री जवळ , नागपूर 


४ 


लकडगंज 


१८४ 


३ 


लकडगंज 


जुना मोटर स्टँड , डॉ . एस . बी . यादव , इतवारी जवळ, नागपूर 
लकडगंज फायर स्टेशन रोड, श्रध्दा पेट्रोल समोर, नागपूर 


१८५ 


५ 


लकडगंज 


१८६ 


वर्धमान नगर रेल्वे क्रासींग , भंडारा रोड , नागपूर 


५ 


लकडगंज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६ , शके १९ ४२ 


९ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१८७ 


वैष्णोदेवी चौक , डॉ . सोमानी क्लिनीक हिवरी नगर जवळ , नागपूर 


लकडगंज 


१८८ 


महावीर चौक , संजय मेटल्स समोर हिवरी नगर रोड , नागपूर 


लकडगंज 


१८ ९ 


कांबळे चौक , अजनी रेल्वे कॉलनी ईलेक्ट्रीक लोको शेड कंम्पाउंड जवळ अजनी, 

नागपूर १० 


अजनी 


१ ९ ० 


विश्वकर्मा नगर , पोलीस स्टेशन अजनीचे बाजुला , नागपूर 


५ 


अजनी 


१ ९ १ 


टि . बी. वार्ड चौक , मेडीकल चौक कडुन टि . बी . वार्ड कडे येणारे रोडवर , नागपूर 


१० 


अजनी 


१ ९ २ 


५ 


अजनी 


१ ९ ३ 


चंद्रमणी गार्डनचेबाजुला, नागपूर 
त्रिशरण चौक, आंबेडकर पुतळयाजवळ अजनी ते शताब्दी चौक कडे जाणारे 
रामेश्वरी रोडवर , नागपूर 


अजनी 


१ ९ ४ 


रामेश्वरी चौक शेवटचा बस स्टॉप जवळ , नागपूर 


३ 


अजनी 


१ ९ ५ 


शताब्दी नगर चौक, आशीर्वाद फर्निचर समोर , 

नागपूर 


१० 


अजनी 


१ ९ ६ 


शताब्दी चौक , रेणुका विहार समोर, बेलतरोडी रोड , नागपूर 


४ 


अजनी 


१ ९ ७ 


नरेंद्र नगर चौक , स्वामी विवेकानंद गेट समोर , 

नागपूर 


५ 


अजनी 


१ ९ ८ 


उदय नगर चौक , अक्षय भोजनालय समोर , 

नागपूर 


३ 


अजनी 


१ ९९ 


राजापेठ बस स्टॉप , दुर्गा मंदीर जवळ हुडकेश्वर रोड , नागपूर 


अजनी 


२०० 


हुडकेश्वर जुना नाका , गॅस गोडावून जवळ, नागपूर 


३ 


अजनी 


२०१ 


नविन सुभेदार , नागोबा मंदीर जवळ , नागपूर 


३ 


अजनी 


२०२ 


मानेवाडा चौक , वाहतुक पोलीस चौकीचेमागे, 

नागपूर 


अजनी 


२०३ 


तुकडोजी पुतळा, बस स्टॉप जवळ , नागपूर 


६ 


अजनी 


२०४ 


ओंकार नगर चौक , मटन मार्केट समोर , नागपूर 


अजनी 


२०५ 


म्हाळगी नगर चौक , चिकन सेंटर समोर , नागपूर 


१० 


अजनी 


२०६ 


सिध्देश्वर सभागृह समोर , 

नागपूर 


३ 


अजनी 


२०७ 


सुयोग नगर चौक , तुकाराम सभागह जवळ , नागपूर 


४ 


अजनी 


२०८ 


अयोध्या नगर , बोरकर टेलर्स जवळ , नागपूर 


३ 


अजनी 


२० ९ 


साई गंगा बोरवेल्स , तपस्या विद्यालय जवळ , नागपूर 


३ 


अजनी 


२१० 


मानेवाडा चौक , पंचतारका बार जवळ , नागपूर 


अजनी 


२११ 


बाराखोली चौक , जरीपटका सिमेंट रोड , नागपूर 


१० 


इंदोरा 


२१२ 


जरीपटका बाजार चौक , कब्रस्थान जवळ , नागपूर 


१० 


इंदोरा 


, 


२१३ 


पिली नदी चौक , अपोझीट बौध्द विहार , कामठी रोड टि पॉईन्टजवळ , नागपूर 


५ 


इंदोरा 


ना .- एक - अ -३ ( १५८३) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६, शके १ ९ ४२ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


२१४ 


उप्पलवाडी कामठी रोड गजानन मंदीर जवळ , 


५ 


इंदोरा 


२१५ 


मो . रफी चौक , यादव नगर , एकता कॉलनी, श्रीकृष्ण अपार्टमेंन्ट समोर,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२१६ 


इंदोरा कामठी रोड भारतज्योती सोसायटी हनुमान मंदीर जवळ,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


भाटीया हाउस , 

मेकोसाबाग रोड नागपुर जवळ ,नागपूर 


२१७ 


१० 


इंदोरा 


२१८ 


यशोधरा नगर चौक , विहार समोर ,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२१ ९ 


जरीपटका कुकरेजा नगर चौक , फ्लोअर मिल समोर , बोर्ड ऑफ के.के नगर जवळ,नागपूर ५ 


इंदोरा 


२२० 


नारी रोड पावर ग्रीड चौक पाटनकर चौक रोड डी . पी . जवळ ,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२२१ 


१० 


इंदोरा 


राजीव गांधी नगर , टी . पॉईंट जुना कामठी रोड इलेक्ट्रीक ,नागपूर 
पोल क्र . आय.आर.डीपी ३/११ जवळ ,नागपूर 


२२२ 


कडबी चौक , मेकोसाबाग रोड , सदोदया संस्थानी बिल्डींग समोर,नागपूर 


१० 


इंदोरा 


२२३ 


बेझनबाग रेल्वे वर्कशॉप समोर कामठी रोड ,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२२४ 


१० नंबर पुलीया चौक ,नागपूर 


इंदोरा 


२२५ 


इंदोरा जसवंत मॉल समोर ,नागपूर 


१५ 


इंदोरा 


२२६ 


यादव नगर चौक , जयभीम चौक 

नुर 

गादी भंडार जवळ ,नागपूर 


१० 


इंदोरा 


२२७ 


टिपु सुल्तान चौक , 

चौक , पुखराम बिल्डींग समोर ,नागपूर 


इंदोरा 


२२८ 


मारोती शोरुम चौक , कळमना रिंग रोडवर,नागपूर 


१० 


इंदोरा 


२२ ९ 


कपील नगर चौक , नारी रोड खालसा ऑटोमोबाईल, नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२३० 


सुगत नगर चौक , गर्जना बार समोर,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२३१ 


पाटणकर चौक , ग्रामिण मुख्यालय रोडवर,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२३२ 


हिरा चौक , रिंग रोड जरीपटका विषाल अपार्टमेंट जवळ ,नागपूर 


इंदोरा 


२३३ 


जरीपटका रिंगरोड चौक , खोब्रागडे चौक जवळ , नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२३४ 


भिम चौक , नारा रोड , श्रध्दा अपार्टमेंन्ट समोर,नागपूर 


५ 


इंदोरा 


२३५ 


१० 


कामठी 


कळमना बाजार रोड , गेट नंबर ०५ जवळ ,नागपूर 
कळमना बाजार रोड गेट नंबर ०२ प्रवाशी निवास जवळ, नागपूर 


२३६ 


२० 


कामठी 


२३७ 


सक्करदरा चौक ,नागपूर 


५ 


सक्करदरा 


२३८ 


मेडिकल चौक , नागपूर 


६ 


सक्करदरा 


२३ ९ 


भांडे प्लॉट चौक ,नागपूर 


१४ 


सक्करदरा 


२४० 


शितला माता चौक ,नागपूर 


सक्करदरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २८ , २०२० / श्रावण ६ , शके १ ९ ४२ 


११ 


नागपूर शहर नविन ऑटो थांबे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


२४१ 


ताजबाग बुलंद गेट जवळ,नागपूर 


१५ 


सक्करदरा 


२४२ 


चामट चौक ,नागपूर 


१० 


सक्करदरा 


२४३ 


मिर्ची बाजार चौक ,नागपूर 


सक्करदरा 


२४४ 


जगनाडे चौक ,नागपूर 


५ 


सक्करदरा 


२४५ 


ईश्वर नगर चौक , ईश्वर नगर टी पॉईन्ट ,नागपूर 


५ 


सक्करदरा 


२४६ 


किर्ती अपार्टमेंन्ट चौक नंदनवन ,नागपूर 


१५ 


सक्करदरा 


२४७ 


उंटखाना रोड अशोक चौक ,नागपूर 


१० 


सक्करदरा 


२४८ 


तिरंगा चौक ,नागपूर 


सक्करदरा 


२४ ९ 


रमणा मारोती चौक,नागपूर 


५ 


सक्करदरा 


२५० 


श्रीकृष्ण नगर चौक ,नागपूर 


७ 


सक्करदरा 


२५१ 


राजेन्द्र नगर चौक , नंदनवन ,नागपूर 


१० 


सक्करदरा 


२५२ 


हसनबाग पो . चौकी ,नागपूर 


१० 


सक्करदरा 


२५३ 


हसनबाग चौक ,नागपूर 


७ 


सक्करदरा 


२५४ 


खरबी चौक ,नागपूर 


सक्करदरा 


२५५ 


स्वामीनारायण मंदिर जवळ, नागपूर 


१० 


सक्करदरा 


सदरची अधिसूचना दि . ०१ ऑगस्ट २०२० पासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 


नागपूर : 


तुकाराम मुंढे, 


दिनांक २७ जुलै २०२० . 


आयुक्त , 


नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE . 


